पशुसंवर्धन विभागातील विविध संस्थांमध्ये तांत्रिक 
पदांच्या कार्य उद्दिष्टानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची 
शैक्षणिक विशेषज्ञता (Specialization) विचारात 
घेऊन विवक्षित पदांवर पदस्थापना करण्यासंदर्भात 
धोरण निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.३४५/पदुम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : 9) कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचा शासन निर्णय, 
क्र.पसंप्र-१००१/प्र.क्र.२९(भाग-४)पदुम-१, दि.२५ मे,२००४ 
२) आयुकत पशुसंवर्धन यांचे पत्र क्र.राजप-१/संकीर्ण/१५३१/२०२१/पसं-०२, पुणे-६७, 
दि.०९.१२.२०२१ 
३) आयुक्‍त WRIA यांचे पत्र क्र.राजप-१/संकीर्ण/१०६७/२०२२/पसं-०२, पुणे-६७, 
दि.१५.११.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


कृषि आणि पक्ुपालन हे ग्रामीण जीवनाचे अभिन्न अंग असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ह्या घटकाचे 
महत्वपूर्ण योगदान आहे. पशुसंवर्धन व्यवसायामधून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये रोजगारनिर्मिती तसेच 
पश्ुपालकांचा आर्थिक स्तर उंचावणे हे पशुसंवर्धन विभागाचे उद्दिष्ट आहे. पश्ुसंवर्धन विभागामार्फ़त 
पशुधनाचे रोगराईपासून संरक्षण करुन दुध उत्पादनात वाढ करणे, अंडी उत्पादन, मांस, लोकर ही 
पश्ुजन्य उत्पादन वाढविणे, ग्रामीण होतकरी व गरजू लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरे, शेळी गट, कुकक्‍्कुटपक्षी 
वाटप करुन उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन देणे, पश्युपैदास धोरणाची प्रभावी अंमळबजावणी करुन 
उत्पादकता वाढविणे, प्रसिद्धी व प्रचार कार्यकर्मांतर्गत ws योजनांची माहिती पुरविणे, 
WEAN लागणारी लस निर्मिती करणे, पश्ुधनाकरिता वैरण व UATE] उपलब्धता वाढविणे ही कार्य 
केली जात आहेत. उक्त उद्दिष्टे व कार्ये पार पाडतांना सेवाक्षेत्रात समावेश असलेल्या पशुसंवर्धन 
विभागामध्ये एकूण ४८५० इतक्या पश्युवैद्यकिय संस्था असून त्यापैकी खालील महत्वपूर्ण संस्था विशिष्ट 
कार्य उद्दिष्टानुसार कार्यान्वित आहेत- 


१) रोग अन्वेषन विभाग, पुणे. (भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय संस्था) 
विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा 

पशुवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था 

अतिशित रेत प्रयोगशाळा 

पशुखाद्य विश्ळेषण प्रयोगशाळा 


गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा 


te} 
4 


) 
) 
) 
) 
) 
६) 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.३४५/पदुम-१ 


उपरोक्त संस्थेमार्फत सेवा प्रदान करणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ हे विभागाचे बलस्थान आहे. 
प्रशिक्षित मनुष्यबळामार्फ़त पश्ञुपालकांना सेवाप्रदान करताना त्यांच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा फायदा 
संबंधित पश्युवैद्यकीय संस्थेमार्फत विभागाला होणे आवश्‍यक आहे. 


पशुसंवर्धन विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणेतील सदर संस्था /कार्यालये ज्या उद्दिष्टांसाठी कार्यरत 
आहेत, ती उद्दिष्टे जास्तीत जास्त गुणवतेने आणि पूर्ण कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी व पर्यायाने होतकरी 
व पश्ुपालक/ लाभार्थ्यांना विभागाच्या सेवा व सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे उपलब्ध होऊन पशुसंवर्धन 
विभागाची जनमानसातील प्रतिमा चांगली राहण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. या 
दृष्टीकोनातून संदर्भाधीन H.2 व ३ अन्वये आयुक्‍त WS यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, 
पशुसंवर्धन विभागातील विविध संस्थामध्ये तांत्रिक पदाच्या कार्यउद्दिष्टांनुसार विवक्षित शौक्षणिक अर्हतेचा 
विचार करुन त्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांची पदस्थापना करण्याचे धोरण निश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राज्यस्तरीय आणि विशिष्ट कार्यउद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी कार्यान्वित 
पश्युवैद्यकीय संस्था/ प्रयोगशाळा येथे विविध तांत्रिक पदावर गुणवत्तापूर्ण व अधिक कार्यक्षमतेने काम 
पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच पशुवैद्यक sarees विविध झाखांच्या विशेषज्ञताधारक 
अधिकाऱ्याच्या ज्ञानाचा उपयोग संबंधित संस्थेच्या कामकाजाकरिता होण्याच्या अनुषंगाने परिच्छेद २ 
येथे नमूद केलेल्या पश्नुवैद्यकीय संस्थांमध्ये मंजूर असलेल्या उपायुक्‍त पशुसंवर्धन ( गट-अ), सहाय्यक 
आयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) व Uae विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
पदस्थापना विशेष शैक्षणिक अर्हतेनुसार प्राधान्याने करण्यासंदर्भात शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर TRA मान्यता, पदस्थापनेसंदर्भात बदली अधिनियम व प्रचलित शासन धोरणातील तरतूदीच्या 
अधिन राहून देण्यात येत आहेत. 
२. याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे पश्नुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या अधिनस्त पशुवैद्यकीय संस्था/ 
प्रयोगशाळा आस्थापनेवर गट- अ संवर्गातील तांत्रिक पदांकरीता विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता /विशेषज्ञता 
असलेल्या अधिका-यामधुन खाली दर्शविल्याप्रमाणे पदस्थापना करण्यात यावी. 


अ.क्र. | पदनाम पद | अधिकाऱ्यांची आवश्‍यक शैक्षणिक अर्हता तसेच आवश्यक 
संख्या | अनुभव 
१ २ 3 8 
रोग अन्वेषण विभाग, पुणे (भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय संस्था) 
१ उपायुक्त पशुसंवर्धन मंजूर पदे -०५ 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन | ०१ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन पोल्ट्री सायन्स/ 
(pape रोगनिदान) मायक्रोबायलॉजी /बायोटेक्नॉळॉजी/पॅथॉलॉजी 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.३४५/पदुम-१ 


उपआयुक्त पशुसंवर्धन | ०१ waved. aR पीएचडी इन मेडीसीन / 
(संनिरीक्षण) मायक्रोबायलॉजी/ एपिडेमीओळॉजी 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन | ०१ एम.व्ही.एस.सी. आर पीएचडी इन मायक्रोबायलांजी 
(विषाणूशास्त्र) 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन | ०१ एम.व्ही.एस.सी. आर पीएचडी इन मायक्रोबायलांजी 
(जिवाणूशास्त्र) 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन | ०१ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन  टॉक्सीकोलाजी/ 
(विषझास्त्र) फार्मेकोलॉजी 

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन मंजूर पदे-०६ 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन | ०१ एम.व्ही.एस.सी. आर पीएचडी इन मायक्रोबायलॉजी/ 
(पश्ुरोग) मेडीसीन/पॅथॉलॉजी 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन ia एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन / फार्मकोलाजी / 
(विषझास्त्र) टॉक्सीकोळॉजी 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन ia एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन पॅथॉलॉजी 
(विकृतीशास्त्र) 
सहाय्यक आयुक्‍त wpa | ०१ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन पॅरासिटॉलॉजी 
(परोपजीवीझास्त्र) 
सहाय्यक आयुक्‍त wpa | ०१ एम.व्ही.एस.सी. आर पीएचडी इन पोल्ट्री सायन्स/ पॅथॉलॉजी 
(pape रोगनिदान) 
सहाय्यक आयुक्‍त wpa | ०१ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन  झइम्युनोलांजी / 
(लाळखुरकूत) मायक्रोबायलॉजी/ बायोटेक्नॉलॉजी 
पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) मंजूर पदे-०९ 
पशुधन विकास अधिकारी | ०१ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन मायक्रोबायोलॉजी/ 
(पश्ुरोग) पॅथॉलॉजी/मेडिसीन 
पशुधन विकास अधिकारी | ०१ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन पॅथॉलॉजी 
(विकृतीशास्त्र) 
पशुधन विकास अधिकारी | ०१ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन मायक्रोबायोलॉजी/ 
(विषाणूशास्त्र) बायोटेक्नॉलॉजी 
पशुधन विकास अधिकारी | ०१ एम.व्ही.एस.सी. आर पीएचडी इन मायक्रोबायोलांजी 
(जिवाणूशास्त्र) 
पशुधन विकास अधिकारी | ०१ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन  झइम्युनालांजी / 
(लाळखुरकूत) मायक्रोबायोळॉजी/बायोटेक्नॉलॉजी 
पशुधन विकास अधिकारी कीं एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन टॉक्सीकोलॉजी अंड 
(विषझास्त्र) फार्मेकोलॉजी /मेडीसीन 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.३४५/पदुम-१ 


पशुधन विकास अधिकारी | ०१ एम.व्ही.एस.सी. आर पीएचडी इन व्हेटर्नरी मेडीसीन / 
(संनिरीक्षण) एपिडेमीओळॉजी/ मायक्रोबायळॉजी 
पशुधन विकास अधिकारी | ०१ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन व्हेटर्नरी प्थालॉजी 
(गोमयज) मायक्रोबायलॉजी अथवा पशुवैद्यक शास्त्राच्या कोणत्याही 
शाखेचा पदव्युत्तर पदवी अथवा पीएचडीधारक 
age विकास अधिकारी | ०१ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन पोल्ट्री सायन्स/ 
(pape रोगनिदान) मायक्रोबायलॉजी /बायोटेक्नॉलॉजी 
विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळ 

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन मंजूर पदे -१३ 

सहाय्यक आयुक्‍त WAIT | ०२ एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन मायक्रोबायलॉजी 


/पॅरासायटॉळॉजी /पॅथॉलॉजी 


पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) 


मंजूर पदे-०९ 


पझुधन विकास अधिकारी 


og 


एम.व्ही.एस.सी. आर पीएचडी इन मायक्रोबायलॉजी/ 
बॅक्टेरीऑलॉजी/व्हायरॉलॉजी/पॅरासायटॉलॉजी/मेडीसीन/ 
बायोटेक्नॉलॉजी 


पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पु 
उपायुक्त पशुसंवर्धन मंजूर पदे-०३ 

उपआयुक्त पशुसंवर्धन | ०१ एम.व्ही.एस.सी. आर पीएचडी इन मायक्रोबायलॉजी/ 
(जिवाणूलस उत्पादन विभाग) बायोटेक्नॉलॉजी 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन | ०१ एम.व्ही.एस.सी. आर पीएचडी इन मायक्रोबायलॉजी/ 
(विषाणूलस उत्पादन विभाग) बायोटेक्नॉलॉजी 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन | ०१ एम.व्ही.एस.सी. आर पीएचडी इन मायक्रोबायलॉजी/ 
(चाचणी व गुणनियंत्रण) बायोटेक्नॉलॉजी 

सहाय्यक आयुक्त WAIT मंजूर पदे -१२ 
सहाय्यक आयुक्‍त wpa | ०१ १. एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन मायक्रोबायलांजी / 
(गुणवत्ता व शाश्वती विभाग) टॉक्सीकोलॉजी / फॉमेकोलळॉजी/ इम्युनाळॉजी / 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन | ०१ बॅक्टेरीयालॉर्जी/ SCAT बायोटेक्नॉलॉजी ऑर पीएचडी 
(आंत्रविषार) २. अन्न व औषधी प्रशासनाची मान्यताधारक 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन | ०१ 3. पोस्ट ग्रॅज्यूएट नॅशनल डिप्लोमा इन बायोलॉजीकल 
(घटसर्प प्रॉडक्ट्स आयव्हीआरआय, बरेली ही पदवीधारकाची 
सहाय्यक आयुक्‍त wpa | ०१ प्राधान्याने निवड करावी. 
(फऱ्या) ४. अ.क्र. ३ वरील पदवीकाधारक व्यक्‍ती उपलब्ध नसल्यास 
सहाय्यक आयुक्‍त wast | ०१ आयव्हीआरआयचा लस उत्पादन / चाचणी क्षेत्रातील 


(गुणवत्ता व चाचणी विभाग/ 
जिवाणू) 


प्रमाणपत्रधारक 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.३४५/पदुम-१ 


सहाय्यक आयुक्‍त wpa | ०१ 
(गुणवत्ता व चाचणी विभाग/ 
विषाणू) 


सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन 1. 
(मेंढ्यांची देवी) 


सहाय्यक आयुक्‍त पश्युसंवर्धन ia 
(मानमोडी राणीखेत) 


सहाय्यक आयुक्‍त wpa 4 
(लासोटा) 


सहाय्यक आयुक्‍त wpa Tr 1 
(कोंबड्यांची देवी) 


सहाय्यक आयुक्‍त wads | 
(श्वानदंठा) 


५. नवीन नियुक्‍ती करताना खाजगी क्षेत्रातील लस 
उत्पादनाचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्‍तीची नेमणूक करणे. 


सहाय्यक आयुक्‍त पक्ुसंवर्धन | ०१ 
(लघुप्राणी उत्पादन केंद्र) 


एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन अँनीमल ARM, 
लाईव्हस्टॉक प्रॉडक्हान मॅनेजमेंट, पोल्ट्री मॅनेजमेंट, 
गायनॉकॉलॉजी/अँनिमल जेनेटीक्स सायन्स 


पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) 


मंजूर पदे -१३ 


पशुधन विकास अधिकारी | ०१ 
(फऱ्या) 


पशुधन विकास अधिकारी ष्ण 
(घटसर्प) 


uae विकास अधिकारी | ०२ 
(टीसीपीपीआर) 


पशुधन विकास अधिकारी | ०१ 
(मानमोडी) 


पशुधन विकास अधिकारी षो 
(संशोधन व विकास) 


पशुधन विकास अधिकारी | ०१ 
(एकत्रीकरण व शिश्ीवरण) 


पशुधन विकास अधिकारी hae 


(गुणवत्ता व चाचणी नियंत्रण 

पशुधन विकास अधिकारी | ०१ 
IRICEN) 

पशुधन विकास अधिकारी ०१ 
(माध्यम विभाग) 


१. एम.व्ही.एस.सी. ऑर पीएचडी इन मायक्रोबायलाजी 
टॉक्सीकोलॉजी / फॉमेकोळॉजी/ इम्युनाळॉजी / 
बॅक्टेरीयालॉर्जी/ व्हेटर्नरी बायोटेक्नॉलॉजी ऑर पीएचडी 

२. अन्न व औषधी प्रशासनाची मान्यताधारक 

3. पोस्ट ग्रॅच्यूएट नॅशनळ डिप्लोमा इन बायोळॉजीकल 
प्रॉडक्ट्स, आयव्हीआरआय, बरेली ही पदवीकाधारकाची 
प्राधान्याने निवड करावी. 

४. अ.क्र.३ वरील पदवीकाधारक व्यक्‍ती उपलब्ध नसल्यास 
आयव्हीआरआयचा लस उत्पादन चाचणी क्षेत्रातील 
प्रमाणपत्रधारक 

५. नवीन नियुक्‍ती करताना खाजगी क्षेत्रातील लस 
उत्पादनाचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्‍तीची नेमणूक करणे 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.३४५/पदुम-१ 


पशुधन विकास अधिकारी ०१ पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी अथवा पदव्युत्तर पदवी अथवा 
(लस वितरण विभाग) पीएचडी 
पझुधन विकास अधिकारी ०१ एमव्हीएससी ak पीएचडी इन अनीमल SRM, 
(लघुप्राणी विभाग) लाईव्हस्टॉक प्रॉडक्छहान मॅनेजमेंट, पोल्ट्री मॅनेजमेंट, 
गायनॉकॉलॉजी/अँनिमल जेनेटीक्स सायन्स 
URE विकास अधिकारी ०१ पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी अथवा पदव्युत्तर पदवी अथवा 
(भांडार) पीएचडी 
8 अतिशित रेत प्रयोगशाळ 
उपायुक्त पशुसंवर्धन(गट-अ) मंजूर पदे-३ 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन (प्रती । ०३ एमव्हीएससी ऑर पीएचडी इन गायनॉकॉलाजी/ अनिमल 
संस्था १ पद) जेनेटिक्स अँड ब्रिडींग 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन मंजूर पदे-०३ 
सहाय्यक आयुकत पशुसंवर्धन | 3 एमव्हीएससी ऑर पीएचडी इन गायनॉकॉलाजी/ अनिमल 
(प्रती संस्था १ पद) जेनेटिक्स अँड ब्रिडींग/ लाईव्हस्टॉक WSR मॅनेजमेंट 
पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) मंजूर पदे-०६ 
UR विकास अधिकारी ०६ एमव्हीएससी ऑर पीएचडी इन गायनॉकॉलाजी/ अनिमल 
(प्रती संस्था २ पद) जेनेटिक्स अँड ब्रिडींग/ लाईव्हस्टॉक प्रोडक्ठान मॅनेजमेंट 
सहाय्यक आयुक्‍त TAIT आणि पशुधन विकास अधिकारी या दोन्ही 
संवर्गात नमूद केलेल्या अर्हतेच्या एमव्हीएससी ऑर पीएचडी इन 
गायनॉकॉलॉजी/ sae जेनेटिक्स अँड ब्रिडींग/ लाईव्हस्टॉक 
प्रोडक्हान मॅनेजमेंट या विषयांपैकी कोणत्याही एका विषयाची अर्हता 
धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे आवश्‍यक आहे. असे करत 
असताना शक्‍यतो एकाच विषयाची अर्हता धारण करणाऱ्या २ 
अधिकाऱ्यांना एकाच संस्थेमध्ये पदस्थापना देण्यात येऊ नये. 
4 पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळ 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन मंजूर पदे १ 
सहाय्यक आयुक्‍त पक्नुसंवर्धन एमव्हीएससी ऑर पीएचडी इन अँनिमल न्युट्रीशहान सायन्स 
पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) मंजूर पदे १ 
पशुधन विकास अधिकारी एमव्हीएससी ऑर पीएचडी इन अँनिमल न्युट्रीहान सायन्स 
६ गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा 
उपायुक्त WMA (गट-अ) मंजूर पदे-०१ 
उपआयुक्त VARIA ०१ एमव्हीएससी आर पीएचडी इन मायक्रोबायलॉजी, फुड 
हायजिन अन्ड व्हेटर्नरी पब्लिक हेल्थ 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट-अ) मंजूर पदे-०१ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.३४५/पदुम-१ 


सहाय्यक आयुक्त पद्युसंव्धैन | ०१ एमव्हीएससी आर पीएचडी इन मायक्रोबायलॉजी, फुड 
हायजिन अँन्ड व्हेटर्नरी पब्लिक हेल्थ 
पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) मंजूर पदे-०४ 
पशुधन विकास अधिकारी ०४ एमव्हीएससी ऑर पीएचडी इन मायक्रोबायलांजी/अॅनिमल 
ERM सायन्स/पॅथॉलॉजी/ फुड हायजिन अँन्ड व्हेटर्नरी 
पब्लिक हेल्थ 


उपआयुक्त पशुसंवर्धन, सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन आणि पशुधन विकास अधिकारी या तीनही संवर्गात 
नमूद केलेल्या अर्हतेच्या प्युवैद्यक शास्त्रामधील AAP AAS A/S YS सायन्स/पॅथॉलॉजी/ 
फुड हायजिन अँन्ड व्हेटर्नरी पब्लिक हेल्थ या विषयांपैकी कोणत्याही एका विषयाची अर्हता धारण करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. असे करत असताना शक्‍यतो एकाच विषयाची अर्हता धारण 
करणाऱ्या २ अधिकाऱ्यांना एकाच संस्थेमध्ये पदस्थापना देण्यात येऊ नये. 


३. आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी वरील विशेष अर्हताधारकांची यादी तयार करावी आणि ती 
यादी संस्थानिहाय आवश्‍यक अर्हतेप्रमाणे वर्गीकरण करावी. त्यासाठी संस्थानिहाय/ विशेष 
शैक्षणिक अर्हता या दोन बाबीमध्ये ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे यादी तयार करुन शासनास 
पाठवावी. 

8. विशेष शैक्षणिक अर्हतेनुसार प्राधान्याने पदस्थापना करतांना बदली अधिनियम तथा 
पदस्थापनेसंदर्भात प्रचलित शासन निर्णय यामधील तरतूदीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. या अनुषंगाने पदस्थापनेसंदर्भात नागरी सेवा मंडळामार्फत शिफारशी सादर करतांना 
खालील मुद्दे विचारात घेण्यात यावेत. - 

अ) सदरचे धोरण wads विभागामधील प्रशासकीय निकडीच्या अनुषंगाने पश्युवैद्यकीय 
संस्थेमधील तांत्रिक पदावर प्रशिक्षित व विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता प्राप्त मनुष्यबळ उपलब्ध 
होण्याच्या अनुषंगाने करण्यात येत आहे. सदर धोरण प्रशासकीय निकड म्हणून लागू करण्यात 
आलेले असून विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता धारण केली म्हणजे पदस्थापनेसाठी हक्क प्राप्त होणार 
नाही. 

ब) उपरोक्त विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या पशुवैद्यकीय संस्थामधील उपआयुक्त 
पशुसंवर्धन गट-अ, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) व VAT विकास अधिकारी (गट-अ) 
या संवर्गातील रिक्‍त पदे भरताना स्तंभ- ४ येथे दर्शविलेल्या विशेष शैक्षणिक अर्हताधारक 
अधिकाऱ्यांमधून पदस्थापना करण्यात येईल. 

क) सदर पदस्थापना करताना स्तंभ -४ येथे दर्शविलेल्या शैक्षणिक अर्हतेमधील अधिकारी 
उपलब्ध न झाल्यास विशेष शैक्षणिक अर्हता धारक उपलब्ध होईपर्यत त्या संवर्गातील अन्य 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२२/प्र.क्र.३४५/पदुम-१ 


उपलब्ध अधिका-यांमधून पदस्थापना देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. शैक्षणिक अर्हता धारक 
अधिकारी उपलब्ध झाल्यास त्यांची पदस्थापना केळी जाईल. 

ड) या धोरणाच्या अनुषंगाने सरळसेवेने नियुक्‍ती, पदोन्नतीने पदस्थापना,बदली व अन्य 
कारणास्तव पदस्थापना करताना प्रचलित बदली अधिनियम,महसूली विभाग वाटप धोरण तथा 
पदस्थापनेसंदर्भात लागू असलेले शासन निर्णय यामधील तरतुदीचे पालन करुन संबंधित 
पशुवैद्यकीय संस्थे/प्रयोगशाळेमधील रिक्‍त पदे विचारात घेऊन विशेष शैक्षणिक अर्हतेनुसार 
पदस्थापना करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

इ) या धोरणाच्या अनुषंगाने, विशेष शैक्षणिक अर्हताधारक अधिकाऱ्यांमधून पदस्थापना 
करताना संबंधित संवर्गामध्ये अर्हताधारक अधिकारी जास्त प्रमाणात उपलब्ध असल्यास त्यामधून 
उच्च शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, सेवातपशिळ, सेवा ज्येष्ठता याचा विचार करुन पदस्थापनेची 
शिफारस नागरी सेवा मंडळामार्फत करण्यात येईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२०९१४५२०१०५०१ असा 
आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANSING 
UTTAMRAO PATIL £2 
(मानसिंग पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
Wa: 
१) मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


आयुक्त, TAI महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रादेशिक wpa सहआयुक्त, सर्व प्रादेशिक विभाग. 

सहआयुक्त WMI (मुख्यालय), WAI आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-६७. 
सहआयुक्त पश्युसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, 

७) सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्रुवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था,पुणे 

८) सहआयुक्त पद्मुसंवर्धन, अतिशित रेत प्रयोगशाळा,पुणे 

९) सहआयुक्त पशुसंवर्धन,पश्ुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा 

१०) उपायुक्त UALS, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा 

११) निवड नस्ती (पदुम-१. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


